मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ए 
प्रकल्पात राज्य शासनाच्या वतीने आर्थिक 
सहभागाची रक्‍कम मुंबई रेल्वे विकास 
महामंडळास (एमआरव्हिसी) वितरीत करणे 
यासाठी नविन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१४८/नवि-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १४ फेब्रुवारी, २०२४. 


प्रस्तावना:- 


मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई यांनी मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ओ 
(MUTP-3A) अंतर्गत प्रस्तावित केलेल्या रु.५४७७७ कोटी प्रकल्प पूर्णत्व खर्चाच्या विविध कामांना राज्य 
शासनाच्या वतीने yo टक्के आर्थिक सहभाग देण्यास शासन निर्णय दिनांक: ५ डिसेंबर, २०१८ अन्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. तद्नंतर, सदर प्रकल्पास रेल्वे मंत्रालय, भारत सरकार यांनी संदर्भाधीन 
कार्यालयीन ज्ञापन दि. १.०४.२०१९ अन्वये एमयुटीपी-३अ प्रकल्पास मान्यता प्रदान केली आहे. केंद्र 
शासनाने सदर प्रकल्पास मान्यता देताना, सदर प्रकल्पात समाविष्ट घटक प्रकल्प- हार्बर मार्गावरील 
सीएसएमटी-पनवेल दरम्यान जलद उन्नत मार्ग अंदाजित खर्च रु.१२३३१ कोटी) व विरार-वसई- 
पनवेल नवीन उपनगरीय मार्ग (अंदाजित खर्च रु.७१८४ कोटी) हे दोन घटक प्रकल्प वगळण्यात आले 
असून २१० ऐवजी १९१ रेल्वे गाड्यंची खरेदी (सुमारे रु. १५७२ कोटीची घट) अशी सुधारणा केली आहे. 
अशाप्रकारे एकूण प्रकल्प खर्चात सुधारणा होऊन एकूण रु.३३,६९० कोटी इतक्या प्रकल्प पुर्णत्व 
खर्चाच्या उर्वरीत घटक प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस केंद्र शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. 
यामुळे सदर प्रकल्पातील केंद्र व राज्य शासनाच्या वित्तीय सहभाग आराखडा देखील सुधारीत होत आहे. 


मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ओ प्रकल्पास केंद्र शासनाने दि.०१.०४.२०१९ रोजीच्या 
पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाचा शासन निर्णय दिनांक: ५ डिसेंबर, २०१८ 
अधिक्रमित करून मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ओ (MUTP-3 A) प्रकल्पातील रु.३३६९० कोटी 
प्रकल्प पूर्णत्व किंमतीच्या विविध कामांना दि.११ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे सुधारीत 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

या प्रकल्पाच्या सुधारीत वित्तीय आराखड्यानुसार राज्य शासनास प्रकल्प अंमलबजावणीच्या 
पहिल्या ४ वर्षात रू.१८८७.१५ कोटी व नंतरच्या कालावधीत रू.७४९८.४७ कोटी असे एकूण 
रू.९३८५.६२ कोटी इतके अर्थसहाय्य राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिलेली आहे. 
त्यानुसार राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून द्यावयाची रक्‍कम मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनला 
वितरीत करणे यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यानुषंगाने 
शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१४८/नवि-७ 


शासन निर्णय :- 


मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ए प्रकल्पात राज्य शासनाच्या वतीने आर्थिक सहभागाची 


रक्कम मुंबई रेल्वे विकास महामंडळास (एमआरव्हिसी) वितरीत करणे या प्रयोजनार्थ खालीलप्रमाणे 


नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


मागणी क्र. एफ-५ (F-5) 


टप्पा-३ए (एमयुटीपी-३ए) 
प्रकल्पासाठी मुंबई रेल्वे विकास 


४२१७ | नगरविकासावरील भांडवली खर्च | 4217 | Capital Outlay on urban 
Development 
६० इतर नगर विकास योजना Le Other Urban Development 
Schemes 
१९० | सार्वजनिक aad व इतर | 190 Investment in Public Sector 
उपक्रमांतील गुंतवणुका and other Undertakings 
| oo | | 00 | 
(00)(09) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प | (00)(01) | Financial assistance to 
Mumbai Railway Vikas 


Corporation on behalf of the 
State Government for Mumbai 
Urban 


महामंडळास राज्य शासनाचे Transport 70९९ 
अर्थसहाय्य 2॥8568-1118 (MUTP-IIIA) project 
५४, गुंतवणुका 54, Investment 

(कार्यक्रम) / दत्तमत (Scheme)/Voted 


संकेतांक: ४२१७०८६४ 


CRC : 42170864 


०२. 
०३. 


उक्त नमूद नवीन लेखाशिर्ष २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून अंमलात येईल. 


सदरचा शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने तसेच महालेखाकार कार्यालयाच्या 


अनौपचारिक संदर्भ क्र. सं.ख.वि./चा-१ नगर विकास विभाग/यूओआर-७१/२०२३-२४/११५२, दिनांक 
०२/०२/२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२१५१६२४०१५४२५ असा आहे. हा आदेहा 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रत: 


VIJAY KARBHARI 
CHAUDHARI 


१. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२. महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


Digitally signed by VUAY KARBHARI CHAUDHARI 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce26368b8badbee9e 


69852845f0a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=E1FEEA176A1E6A273C574BB6F 1A1EDB58BF874241 18BCC 


D6EE07340581733B70, cn=VUAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2024.02.15 16:33:32 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१४८/नवि-७ 


४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. संचालक, SAT कोषागारे, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 
११. व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेडान, मुंबई. 
१२.सर्व सह सचिव/उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प-१६/त्रह्ण व हमी/अर्थोपाय, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.कक्ष अधिकारी, नवि-४/५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.लेखा अधिकारी (नवि-३१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


